महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-अ 

आदेश रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली 3920 /प्र.क्र ७४ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : शा.शि. व क्री.विभाग शासन आदेशा क्र. बदली-३१२०/प्र.क्र.9४/प्रशा-२, 
दिनांक १५.०९.२०२० 

शासन आदेशा : 

उक्त वाचा येथे नमूद शासन आदेशान्वये श्रीमती मंजुषा गो. औंढेकर यांची वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.वर्धा पदावरुन विनंतीने वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व wafer .परभणी या 
Rea पदावर विनंती बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. परंतु श्रीमती मंजुषा गो. औंढेकर यांच्या 
नियुक्‍तीस महसूल संवर्ग वाटप अधिनियम लागू असल्यामुळे त्यांना नागपूर महसूल विभागाबाहेर 
बदलीने पदस्थापना देता येणार नाही. सबब श्रीमती मंजुषा गो. औंढेकर यांची दिनांक १५.०९.२०२० 
रोजीच्या बदली आदेझान्वये करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत आहेत , सदरचे बदली आदेश 
श्रीमती औंढेकर यांच्यापुरते रद्द समजण्यात यावेत 
२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे श्रीमती मंजुषा गो. औंढेकर यांना 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.वर्धा पदावरुन कार्यमुक्त करु नये. 
3. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००९१८१७२५०४०४२१ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
A \ A \ DN: Sh 
D E E P K V | J Y 2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8F6F1 fdcdb24695 
70c78dabb9acfabi ICode=400032, street=RO 
ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI, NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, DEEPAK VIJAY SHELAR 
De 2020.09.18 17:31:52 +05'30' 


(दीपक aa) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र ७४ /प्रशा-२ 


३) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था. 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 


२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


